महाराष्ट्र शासन 


क्र. टीईटी-२०२१/प्र.क्र.१६५/टीएनटी-१ 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय 
४ था मजला, विस्तार इमारत, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०२१ 
प्रति, 

आयुक्त 

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, 

पुणे 


विषय- व्यावसायिक अर्हतेच्या होवटच्या वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षक पात्रता परीक्षेचे 
आवेदनपत्र भरण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत 
संदर्भ - १. शासन निर्णय क्र. आरटीई-२०१३/प्र. क्र.९१/प्राशि-१, दिनांक २३.८.२०१३ 
२. शासन शुद्धिपत्रक क्र. आरटीई-२०१४/प्र. क्र. २००/टीएनटी-१, दिनांक ९.९.२०१४ 
३. आपले पत्र क्र. मरापप/बापवि/२०२१/२३९४, दिनांक २०.८.२०२० 


उपरोक्त विषयास अनुलक्षून संदर्भ- ३ अन्वये केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते कि, राष्ट्रीय अध्यापक 
शिक्षण परिषद (NCTE) यांच्या धोरणाशी सुसंगती राखण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेने निश्चित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांना अनुसरून संदर्भ- २ येथील शासन शुद्धिपत्रक दिनांक ९.९.२०१४ अन्वये “शैक्षणिक अर्हतेच्या शेवटच्या 
वर्षात प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारास या परीक्षांना बसण्याची मुभा राहील”, हा मजकूर वगळण्यात आला आहे. तथापि, संदर्भ- 
१ मधील दिनांक २३.८.२०१३ च्या मूळ शासन निर्णयातील शिक्षक पात्रता परीक्षा देण्यासाठी “व्यावसायिक अर्हतेच्या 
शेवटच्या वर्षात प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारास या परीक्षांना बसण्याची मुभा राहील”, ही तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. 


=a उपरोक्त बाब विचारात घेऊन शिक्षक पात्रता परिक्षेसाठी व्यावसायिक अर्हतेच्या शोवटच्या वर्षात प्रवेश घेतलेल्या 
उमेदवारांना सदर परीक्षेचे आवेदनपत्र भरण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी. 


३. सदर पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून 
त्याचा संकेताक २०२१०८२७१४५४०४०२२१ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


ह Digitally signed by Imtiyaz Musht 
| t DN: c=IN, htra, ou=SCHOOL EDUCATION 
mM lyaz & SPORT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=711589caceff9b0bb07e3c6556e724501 d0cSea5c63b31463 
14d51ec0e87d0a6, 
ber=77529748c5e7¢1ba7a66e81c654ba3c492fdaSb29e0 
ush AQUE KAZI westerns acest 
Date: 2021.08.27 15:57:17 +05'3 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन पत्र क्रमांकः टीईटी-२०२१/प्र.क्र.१६५/टीएनटी-१ 


२. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

५. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक), जिल्हा परिषद 

६. सर्व शिक्षण निरीक्षक (पश्चिम/ उत्तर/ दक्षिण), बृहन्मुंबई 

७. निवड नस्ती, कार्यासन टीएनटी-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


